शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई या 
संस्थेस राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
फर्निचर खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.२२८/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०२४ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक- भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
AMT / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक- भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१ 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र फाईल क्रमांक-)॥/॥₹- 
२२०११/१५३/२०२४-२०३00१, दिनांक : २९.०२.२०२४ 


वाचा: १ 


~ 


2 


AN 
~~ 


शासन निर्णय : 


नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई या संस्थेस सन-२०२४-२५ या वित्तीय 
वर्षात राज्य योजनेंतर्गत अनुदानातून राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली यांच्या मानकानुसार 
प्रथम वर्षात प्रवेशित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी आवऱ्यक रुपये ८५,३७,८००/- (रुपये 
पंच्याऐंशी लक्ष सदतीस हजार आठशे फक्त) (सर्व करांसहीत) इतक्या किंमतीची फर्निचर खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 

फर्निचर साहित्याचे नाव प्रति नग किम एकूण किम 
(सर्व रांसहीत) । (सर्व करांसहीत) 


हॉस्टेल बेड मीडियम, , [७२"। ७० १२९८० ९०८६०० 
॥/३२"-१८" 


एमएस हास्टल वड, साईज जक WHE TZ | ७ 


[विन हॉस्टल बड, साईज 5958१2० 1 


सस, साईज वतत र 


प 
व 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.२२८/प्रशा-१ 


फानचर साहित्याचे नाव 


(सर्व रांसहीत) । (सर्व करांसहीत) 


त 
स्टुडंट टेबल, L3§ "W28” H30" ७० ८५०० 


बल, साईज 38 WIE TR ९१७ 


टयुव्युलार चेअर कुशन ब 


कोटक 11111 
अटी :- 
१) सदर प्रशासकीय मान्यता सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात संबंधित संस्थेच्या राज्य 


योजनांतर्गत मंजूर उपलब्ध निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्रमांक-भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व 
अनुषंगिक शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात 
यावे. 


सदर फर्निचर साहित्य खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा शासन निर्णय, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक 
२४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) 
पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 
सदर फर्निचर साहित्याची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर फर्निचर साहित्यासाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

सदर फर्निचर साहित्याची / साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून 
त्यानुसार साधनपुरवठा HS AHIR किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन 
निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व 
संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.२२८/प्रशा-१ 


७) प्रस्तावित फर्निचर साहित्याचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत / खरेदीची व्दिरुक्ती होणार नाही व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस 
आवर्यक असल्याबाबत आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 

८) सदर विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

९) उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षफाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीयसेवाव सार्वजनिक आरोग्य यावरीलभांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (30) - शासकीयवैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचेबळकटीकरणव 
श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१०१६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२११४४७१५४६१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUDHIR JAYA = 
SHETTY | 
(सुधीर जया ate) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
२) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.२२८/प्रशा-१ 


३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

४) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६ निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

७ निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


